उच्च न्यायालय, मुंबई येथील सचिव 
संवर्गातील पदांच्या वेतनश्रेणीत 
सुधारणा करुन त्यानुषंगाने मुंबई उच्च 
न्यायालय, अपील शाखा सेवा नियम, 
२००० मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/९८/प्र.क्र.३२/का.६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ एप्रिळ, २०२२. 


पहा :- १) प्रबंधक (विधि व संशोधन), उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे w.Rule/ P/ 
१६०४/२०२१/३३ दि.२९ जानेवारी, २०२१ चे पत्र. 
२) भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २२९ चे पोट कलम (२). 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या नियम समितीने सादर केलेल्या सुधारणा मा. प्रशासकीय 


न्यायमूर्तींच्या समितीने मंजूर केल्या आहेत. 


मा. मुख्य न्यायमूर्ती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, यांनी भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद 


२२९ चे पोट कलम (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन उच्च न्यायालय मुंबई 


अपील शाखा सेवा नियम, २००० मध्ये सचिव संवर्गातील पदांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा 


करण्याबाबत प्रस्तावित केले आहे. त्यानुषंगाने सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


मा. मुख्य न्यायमूर्तीचे सचिव, मा.मुख्य न्यायमू्तीचे आणि मा. न्यायमू्तींचे खाजगी सचिव, 


मा. न्यायमूर्तीचे वरिष्ठ खाजगी सचिव आणि स्वीय सहायक यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यास 


शासनाने मान्यता दिली असून पुढील विवरणपत्रात नमूद केलेली वेतनश्रेणी लागू करण्याचा 


शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/९८/प्र.क्र.३२/का.६ 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | पदनाम सुधारित वेतनश्रेणी सुधारीत वेतनश्रेणी लागू 
करण्याचा दिनांक 
ण मा. मुख्य न्यायमूती यांचे | वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीछा १ ऑक्टोबर, २००७. 
सचिव. (आश्वासित प्रगती योजना -१ यास लागू 
२ [a न्यायमूर्तीचे वरिष्ठ | असलेली वेतनश्रेणी) - रु.४३६९०- 
खाजगी सचिव. १०८०-४९०९०-१२३०-५६४७०. 
सदर पदास अनुज्ञेय सर्व भत्ते आणि 
सेवानिवृत्ती लाभ व इतर अनुज्ञेय सेवा 
नियमांसह. 
३ | AL. FT न्यायमूर्ती आणि | रु.१५६००-३९१०० + WS पे रु.७९००/- | १ ऑक्टोबर, २००७. 
मा. न्यायमूर्ती यांचे | (पे बॅण्ड-३) 
खाजगी सचिव. 
४  ।मा. न्यायमूर्ती यांचे स्वीय | रु.१५६००-३९१०० + TS पे रु.६६००/- | १ ऑक्टोबर, २००७ 
सहायक. (पे बॅण्ड-३) 
२. परिच्छेद (१ मधील सुधारणेच्या परिणामी उच्च न्यायालय मुंबई अपील शाखा सेवा नियम, 


२००० मधील नियम ३(0)() नंतर पुढे दर्शविल्याप्रमाणे नियम ३(0)(), ३(0)(॥) अंतर्भूत करण्यास 


शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे: 


“Rule 3(b)(ii) :- The post mentioned at Sr.No.5, namely, Secretary to 


the Hon'ble the Chief Justice and post mentioned at Sr.No.5A, 


namely, Senior Private Secretaries to the Hon'ble Judges, shall carry 
pay scale of Senior Civil Judge, ACP-I i.e. Rs.43690-1080-49090- 


1230-56470 with admissible allowances and perquisites including 


retirement benefits and service conditions as may be revised and 


made applicable from time to time, with effect from 1* October, 2007. 


Rule 3(b)(iii) :- The posts at Sr.Nos.8 and 9, namely, Private 


Secretaries to the Hon'ble the Chief Justice and Judges, shall carry 
pay scale of Pay Band 3 - 15600-39100 + Grade Pay Rs.7900 with 
effect from 1* October, 2007 and post at Sr.No.14, namely, Personal 


Assistants to the Hon'ble Judges, shall carry pay scale of Pay Band 3- 
15600-39100 + Grade Pay Rs.6600, with effect from 19 October, 


2007.” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/९८/प्र.क्र.३२/का.६ 


३. उपरोक्त परिच्छेद (२) मध्ये नमूद केल्यानुसार उच्च न्यायालय मुंबई अपील शाखा सेवा 


(सुधारणा) नियम, २०२२ अस्तित्वात येण्यासाठी आवश्‍यक अधिसूचना निर्गमित करण्याची पुढील 


कार्यवाही प्रबंधक (विधि व संशोधन), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी करावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपधारीक संदर्भ क्रमांक ३६२/२०२१/सेवा-९ 


दिनांक २८.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०४१९१८५१०६६९१२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN ARUN 
KUMBHOJKAR 
(प्रविण अरुण कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रत, 

मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा. 

५. मा. विधान परिषद / विधानसभा सदस्य (सवी. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विधि परामर्शी ), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (वरिष्ठ विधि warm), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (विधि विधान), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

११. प्रबंधक, (विधि व संशोधन) उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा) मुंबई. 

१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा/मूळ शाखा) मुंबई. 

१३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. वित्त विभाग / सेवा ९. 

२०.कार्यासन- ६ (निवड नस्ती). 


०८ “८७० AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


